RNI No. MAHBIL / 2009 / 31743 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ८ , अंक ७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


. 


पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 


1 


1 


7 


1 


१५ वा मजला , , 
नवीन प्रशासन भवन , मादाम कामा मार्ग , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २८ मार्च २०२२ . 

अधिसूचना 
क्रमांक प्लास्टिक -२०२१ / प्र.क्र . २५ / तांक - १.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा ( नियंत्रण ) कायदा , २००६ अंतर्गत महाराष्ट्र 
शासनाद्वारे प्लास्टिक व थर्माकॉल इत्यांदीपासून बनविलेल्या अविघटनशील वस्तुंचे उत्पादन , वापर , विक्री , वाहतूक यांचे नियमन करण्याकरिता , 
दिनांक २३ मार्च २०१८ रोजी प्लास्टिक व थर्माकॉल अविघटनशील वस्तूंचे ( उत्पादन , वापर , विक्री , वाहतूक , हाताळणी , साठवणूक ) अधिसूचना , 
२०१८ प्रसिद्ध करण्यात आली होती . तसेच दिनांक ११ एप्रिल २०१८ , दिनांक ३० जून २०१८ व १४ जून २०१ ९ च्या अधिसूचनेन्वये सुधारणा प्रसिद्ध 
करण्यात आली होती ; 

आणि ज्याअर्थी , सदर अधिसूचनेच्या परिच्छेद ८ नुसार भविष्यात या नियमनामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करणे वा अंमलबजावणीबाबत 
आढावा घेऊन अंमलबजावणीमध्ये येणारे अडथळे वा त्रुटी यावर वेळोवेळी निर्णय घेणे इत्यादींसाठी व इतर अविघटनशील कचऱ्यावर नियमनाबाबत 
निर्णय घेण्यासाठी दिनांक २२ मार्च २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये शक्तीप्रदत्त समिती गठीत करण्यात आली होती ; 
आणि ज्याअर्थी , शक्तीप्रदत्त समितीने महाराष्ट्र प्लास्टिक व थर्माकॉल अविघटनशील वस्तुंचे ( उत्पादन , वापर , विक्री , वाहतूक , हाताळणी , 

, 
साठवणूक ) अधिसूचना , २०१८ या अधिसूचनेमध्ये काही सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे . 

त्याअर्थी , महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा ( नियंत्रण ) कायदा , २००६ च्या कलम ४ ची पोट - कलमे ( १ ) व ( २ ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र प्लास्टिक व थर्माकॉल अविघटनशील वस्तुंचे ( उत्पादन , वापर , विक्री , वाहतूक , हाताळणी , साठवणूक ) 
व , 

) 
अधिसूचना , २०१८ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत : 
२ . दिनांक १४ जून २०१ ९ च्या अधिसूचनेमध्ये परिच्छेद १ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत : 

दिनांक ३० जून २०१८ च्या परिच्छेद ४ चा अनुक्रमांक ४ वगळण्यात येत असून त्यात खालील बाबी अंतर्भूत करण्यात येत 


1 


“ 


आहेत : 


- 


( ५ ) अनुक्रमांक १ मध्ये बदल नाही . 


( ६ ) अनुक्रमांक २ मध्ये बदल नाही . 


+ 


( 
१ 
) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


- 


( ७ ) अनुक्रमांक ३ मध्ये बदल नाही . 


1 


( ८ ) अनुक्रमांक ४ मध्ये पुढीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे , 
उत्पादनाच्या ठिकाणी , उत्पादनाच्या प्रक्रियेदरम्यान अनिवार्य वेष्टनासाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिक आवरण / थर्माकॉलचा वापर करण्यास 
पुढील अटींची पूर्तता करणे बंधनकारक राहील : 

( अ ) पॅकेजिंगसाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिक ५० मायक्रॉनपेक्षा जास्त जाडीचे असणे बंधनकारक राहील . 


( ब ) पॅकेजिंगकरिता ( अन्न पदार्थ पॅकींग व्यतिरिक्त ) वापरण्यात येणारे प्लास्टिक हे कमीतकमी २० टक्के पुनर्चक्रीकरण असलेल्या 
प्लास्टिकपासून बनविणे बंधनकारक राहील . 

( क ) पॅकेजिंगकरिता ( निर्यातीसाठी व्यतिरिक्त ) वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकवर उत्पादकाचा तपशील , प्लास्टिकचा प्रकार 
( कोड क्रमांकासह ) , पुनर्खरेदी किंमत , मुद्रीत करणे बंधनकारक राहील . 

( ड ) पॅकेजिंगकरिता लागणारे प्लास्टिकचे उत्पादन करणारे उत्पादक / उत्पादक संघटनेचे उत्पादक दायित्व योजनेअंतर्गत , कचरा 
वेचक / भंगारवाले , किरकोळ विक्रेता यांच्या सहभागाने , प्लास्टिक कचऱ्याच्या पुनर्प्रक्रियेची केंद्रे उत्पादक जबाबदारी संस्थेच्या ( Producers 
Responsibility Organization ) माध्यामातून उभारावी किंवा संकलित केलेल्या प्लास्टिकची अधिकृत पुनर्चक्रीकरण केंद्राद्वारे 
१०० टक्के विल्हेवाट लावणे बंधनकारक राहील . 


( ५ ) अनुक्रमांक ५ मध्ये बदल नाही . 
( ६ ) अनुक्रमांक ६ मध्ये बदल नाही . 
( ७ ) अनुक्रमांक ७ मध्ये बदल नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय ब . संदानशिव , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


३ 


ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT 


15th Floor , New Administrative Building , Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 28th March 2022 . 


NOTIFICATION 


No. Plastic - 2021 / C.R . 25 / T.C. - 1. — Whereas , under the Maharashtra Non - Biodegradable 
Garbage ( Control ) Act , 2006 , for regulating Manufacture , Usage , Sale , Storage , Transport of the 
products made from plastic and thermocol etc. , the Government of Maharashtra published the 
Maharashtra Plastic and Thermocol Products ( Manufacture , Usage , Sale , Transport , Handling 
and Storage ) Notification , 2018 on 23rd March 2018 , which was amended as per Notification dated 
the 11th April 2018 , 30th June 2018 and 14th June 2019 ; 


And whereas , as per the para 8 of the said notification , for implementation of these regulations 
and help in resolving any difficulty faced by implementing authorities during implementation 
and if required also carry out any amendment in these regulations , the Government vide 
Government Resolution dated 22nd March 2018 constituted the Empowered Committee ; 


And whereas , the Empowered Committee resolved to make amendments in the Maharashtra 
Plastic and Thermocol Products ( Manufacture , Usage , Sale , Transport , Handling and Storage ) 
Notification , 2018 . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Clause ( 1 ) and ( 2 ) of section 4 of the 
Maharashtra Non - Biodegradable Garbage ( Control ) Act , 2006 , the Governbment of Maharashtra 
hereby makes following amendments in Maharashtra Plastic and Thermocol Products 
( Manufacture , Usage , Sale , Transport , Handling and Storage ) Notifiation , 2018 . 


1. In the notification dated 14th June 2019 , the Para . 1 is substituted as follows : 


In the Notification dated 30th June 2018 in Clause 4 of Para . 4 is deleted and the following 
items are inserted : 


( 1 ) Serial No. ( 1 ) shall be read as it is . 


( 2 ) Serial No. ( 2 ) shall be read as it is . 


( 3 ) Serial No. ( 3 ) shall be read as it is . 


( 4 ) Serial No. ( 4 ) is substituted as follows : 


Plastic material / thermocol packaging used for wrapping the material at the manufacturing 
stage or is an integral part of manufacturing shall comply the following conditions : 


( a ) The packaging material shall be more than 50 - micron thickness . 


( 6 ) The packaging material shall be made up of minimum 20 per cent recyclable material 
( except for food packaging ) . 


( c ) The packaging material ( except for export purpose ) shall be printed with manufacturer's 
details , type of plastic with code number and buyback price . 


भाग चार ब -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


( d ) The manufactures / manufacturer's association using plastic material / thermocol for 
packaging , shall work together and create a buy - back mechanism and diligently implement 
their Extended Producer's Responsibility ( EPR ) Plan which includes co - ordination / collaboration 
with existing Rag Pickers / Scrap Traders , retailers for collection of plastic / thermocol waste 
and its subsequent recycling and final disposal through their own established recycling plant 
or registered recyclers by establishing Producer's Responsible Organizations , which shall be 
responsible for 100 per cent . integral plastic / thermocol waste management from collection to 
final disposal . 


( 5 ) Serial No. ( 5 ) shall be read as it is . 


( 6 ) Serial No. ( 6 ) shall be read as it is . 


( 7 ) Serial No. ( 7 ) shall be read as it is " . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY B. SANDANSHIV , 


Under Secretary to Government . 


- 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 

उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ ९ मार्च २०२२ 


7 


अधिसूचना 


1 


1 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ . 

क्रमांक आयडीसी २०२१ / ( प्र.क्र . ६०३ ) / उ -१४ . – महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . तीन ) चे कलम १ पोट - कलम ( ३ ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे या सोबत जोडण्यात आलेले अनुसुचित उल्लेखलेल्या मौजे नारायणपूर , तालुका 
अमरावती , जिल्हा अमरावती येथील क्षेत्रात अधिनियमाचे प्रकरण ६ च्या तारखेस अंमलात येईल ती तारीख ३० मार्च , २०२२ म्हणून नियुक्त करीत 
आहे व उक्त क्षेत्र हे उक्त अधिनियमाच्या कलम २ खंड ( ग ) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर करीत आहे . 
उक्त क्षेत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी , म.औ.वि महामंडळ , अंधेरी ( पूर्व ) , मुंबई ४००० ९ ३ आणि उपविभागीय अधिकारी , अमरावती विभाग , 

, 
अमरावती , जिल्हा अमरावती यांच्या कार्यालयात ठेवलेल्या नकाशात लाल रंगाने जास्त स्पष्टपणे दाखविले आहे आणि सोबतच्या अनुसुचित 
दर्शविल्या प्रमाणे चतुःसिमा आहेत . 

अनुसूची 
मौजे नारायणपूर , तालुका अमरावती , जिल्हा अमरावती 
सर्व्हे नंबर / हिस्सा नंबर 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


१ 


९ / २ 


४.९ ३ 


२ 


३२/१ 


०.८५ 


३ 


३२/१ अ 


०.९ ४ 


४ 


३२ / १ ब 


२.०२ 


५ 


३३/१ 


७.३८ 


६ 


३३/२ अ 


१.३ ९ 


७ 


३३ / २ ब 


१.३ ९ 


८ 


३३ / २ क 


१.३ ९ 


९ 


३३ / २ ड 


१.३ ९ 


१० 


३३ / २ ई 


१.३ ९ 


११ 


३४/१ 


३.८८ 


१२ 


३४/२ 


३.६४ 


१३ 


३४/३ 


१.६२ 


१४ 


३५/१ 


१.६२ 


१५ 


३५/१ अ 


१.६० 


१६ 


३५/२ 


६.७४ 


१७ 


३६/२ 


०.८४ 


१८ 


३६/३ 


२.४४ 


१ ९ 


३६/४ 


२.४४ 


एकूण 


४७.८ ९ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


- 


- 


चतुःसीमा : 


सर्वे नंबर / हिस्सा नंबर : ३२/१ ते ३६/४ एकूण क्षेत्र ४२.९ ६ हे.आर. 
उत्तरेस मौजे नांदगांव येथील सर्व्हे नंबर २३३/२ , २३४ , मौजे नारायणपूर येथील सर्व्हे नंबर २७ , 

अतिरिक्त अमरावती औद्योगिक क्षेत्राची हद्द व मौजे नारायणपूर येथील सर्व्हे नंबर ३१ . 


: 


दक्षिणेस : 


मौजे नारायणपूर 


येथील सर्व्हे नंबर ३२/२ व मौजे नांदगांव पेठ गावाची शिव . 


पुर्वेस : मौजे सावर्डी गावाची शिव , मौजे नाराणपूर येथील सर्व्हे नंबर ३२/२ व मौजे नांदगांव पेठ गावाची शिव . 
पश्चिमेस : मौजे नांदगांव पेठ येथील सर्व्हे नंबर २३३/२ , मौजे नारायणपूर येथील सर्व्हे नंबर ३७ व मौजे नांदगांव पेठ 

गावाची शिव . 


सर्वे नंबर / हिस्सा नंबर : ९ २ क्षेत्र , क्षेत्र ४.९ ३ हे . आर . 


उत्तरेस 


: मौजे नारायणपूर येथील सर्व्हे नंबर ९ / १ 


दक्षिणेस : मौजे नारायणपूर येथील सर्व्हे नंबर ८ . 
पुर्वेस अतिरिक्त अमरावती औद्योगिक क्षेत्राची हद्द . 
पश्चिमेस : मौजे नारायणपूर येथील सर्व्हे नंबर ७ व मौजे नांदगाव पेठ येथील सर्व्हे नंबर २३२ . 

७ व 


: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


किरण जाधव , 


शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


७ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMEMT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 29th March 2022 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT , 1961 . 


No. IDC . 2020 ( C.R.603 ) /Ind.-14.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of 
Section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act , 1961 ( Mah . III of 1962 ) , the Government 
of Maharashtra hereby appoints 30th March , 2022 to be the date from which the provisions Chapter 
VI of the said Act shall take effect in certain areas of Village Narayanpur , Taluka Amravati of 
District Amravati mentioned in the Schedule appended hereto and declares the said area to be 
an industrial area under clause ( g ) of section 2 of the said Act , for the purposes of the said Act . 

The said area is more clearly defined in red in the map deposited in the offices of the Chief 
Executive Officer , Maharashtra Industrial Development Corporation , Andheri ( East ) , Mumbai 
400 093 and Sub Divisional Officer , Amravati , Division Amravati , District Amravati is bounded 
by the area as indicated in the said schedule . 


Schedule 


> 


Village : Narayanpur , 

Taluka : Amravati , District : Amravati 
Sr.No. 

Survey No./ Hissa No. Area ( Hectare Are ) 
( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 


1 . 


9/2 


4.93 


32/1 


0.85 


32/1 A 


0.94 


32/1 B 


2.02 


33/1 


7.38 


33/2 A 


1.39 


33/2 B 


1.39 


33/2 C 


1.39 


33/2 D 


1.39 


10 . 


33/2 E 


1.39 


aj ti o ó ro ojo samo o 


11 . 


34/1 


3.88 


12 . 


34/2 


3.64 


13 . 


34/3 


1.62 


35/1 


1.62 


14 . 
15 . 


35/1 A 


1.60 


16 . 


35/2 


6.74 


17 . 


36/2 


0.84 


18 . 


36/3 


2.44 


19 . 


36/4 


2.44 


Total 


47.89 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ - एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १०-१६ , शके १ ९ ४४ 


- 


7 


Boundaries. 


Survey No. / Hissa No : - 32/1 to 36/4 Total Area 42.96 Ha . 
On the North by : Survey No. 233/2 and 234 of village Nandgaon Peth , Survey No. 27 

of village Narayanpur and boundary of Addl . Amravati Ind . Area 

and 31 of village Narayanpur . 
On the South by : Survey No. 32/2 of village Narayanpur and village boundary of village 

Nandgaon Peth . 
On the East by : Village Boundary of village Sawardi , Survey No. 32/2 of village 

Narayanpur and village boundary of village Nandgaon Peth . 
On the West by : Survey No. 233/2 of village Nandgaon Peth , Survey No. 37 of village 

Narayanpur and village boundary of village Nandgaon Peth . 


Survey No. / Hissa No : - 9/2 Total Area 4.93 Ha . 

On the North by : Survey No. 9/1 of village Narayanpur . 
On the South by : Survey No. 8 of village Narayanpur . 
On the East by : Boundary of Add . Amravati Ind . Area . 
On the West by : Survey No. 7 of village Narayanpur and Survey No. 232 of village 

Nandgaon Peth . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KIRAN JADHAV , 


Under Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESHMORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 
EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


. 


